सन 2023-28 करिता प्रशासकीय इमारतीचे 
बांधकाम (४४०६-००२६) या योजनेंतर्गत निधी 
वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२४ 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. 92.08.2023 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांकित दि. ०३.१०.२०२३ 

३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांकित दि.१९.१०.२०२३ 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/६९४, दि. २०.११.२०२३ 

५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांकित दि. १९.१०.२०२३ 

६. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांकित दि. ०५.०१.२०२४ 

७. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/९३६, दि. २५.०१.२०२४ 

८. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/९६०, दि. ०१.०२.२०२४ 

९. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२(भाग-३)/२०२३-२४/९७१,दि.०५.०२.२०२४ 

qo. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०५.०२.२०२४ व दि. 
०४.०३.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत ५०-इतर खर्च रु.१०००.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे रु.९०००.०० लक्ष असे एकूण 
रु.१००००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित आहे. वाचा येथील क्र.२, ३, ५ व ६ च्या शासन 
निर्णयान्वये ५०-इतर खर्च अंतर्गत रु.७००.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे रु.६३००.०० लक्ष असा एकूण 
रु.७०००.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या वाचा येथील नमूद क्र.१० येथील दिनांक ०५.०२.२०२४ व ०४.०३.२०२४ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 
तरतूदींचा उर्वरित संपूर्ण निधी सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत विविध उदिष्टांसाठी निश्चित केलेल्या 
मर्यादेनुसार बीम्स प्रणाळीवर त्या त्या उद्दिष्टांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून 
वाचा येथील क्र.४, ७, ८ व ९ प्राप्त चाळू बाब प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची विनंती 
केली आहे. त्यानुसार अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


शासन निर्णय :- 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून 


वाचा येथील क्र.४, ७, ८ व ९ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे वाचा येथील क्र.१ व १० 
च्या परिपत्रकानुसार बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध निधी विचारात घेता, प्रस्तावातंर्गत मागणी लक्षात घेऊन सन 
२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या योजनेतून सदर शासन 
निर्णयासोबतच्या “प्रपत्र-अ” Helles तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या कामांकरीता ५०-इतर खर्च अंतर्गत 
रु.१००.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे अंतर्गत रु.९००.०० लक्ष असा एकूण रु.१०००.०० लक्ष इतका निधी 
खालील अटी व STATA अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


He 


१०, 


११ 


सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक 


निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम wore तांत्रिक व 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान केळेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 


तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शा्तीचे पालन करावे. 
. अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 


खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 


. सदर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 
. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 


आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा 
नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


. संबंधित कार्यालयाने मागील वर्षाकरिता त्यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या 


विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास तसेच महाळेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, 
आता वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र 
देखिल (Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला 
तातडीने सादर करावे. 

उपरोक्‍त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा 
उपलब्ध करुन देईल. 


.सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३, ०५.०२.२०२४ व ०४.०३.२०२४ रोजीचे 


परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


१२. सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 
१३. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूदी तसेच प्रचलित कायदे व 
नियम मधील तरतूदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
१४. सदर इमारतींची बांधकामे शासनाने प्रमाणित केलेल्या मापदंडानुसार व नियमाप्रमाणे केली 
जातील याची दक्षता घ्यावी. 
उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक सी-१०, प्रधान लेखाशिर्ष ४४०६, वनीकरण व वन्यजीवन यावरील 
भांडवली खर्च, राज्य योजना अंतर्गत योजना, (०१) वनीकरण, ०७० दळणवळण व इमारती, (००) (०२) 
वनातील इमारती बांधकाम (४४०६ ००२६) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.८९/२०२४/व्यय-१०, दि.१२.०३.२०२४ अन्वये तसेच 
वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३, ०५.०२.२०२४ व ०४.०३.२०२४ चे परिपत्रक आणि वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४१३१६०६७४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 

VIVE K Vi AY DNsc=IN, o=Personal,title=4179, 
seud =133142602957487084g5f8e27RSOJASP, 
2.5> b76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 7db755d4af91632f6cOb67 
8e, po: }de=414001, st=MAHARASHTRA, 
serialN 1r=3b 1lafe499c80878329fbb01 7e4922f7356ccSedc761 02e8ff88c7b9a67 
०३2209, cn=VIVEK VUAY HOSHING 
Date: 2024.03.14 13:25:25 +05'30" 

(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 
५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा, कोल्हापूर, पुणे, अमरावती, ठाणे, गडचिरोली 
६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


शासन निर्णय क्र.वनबां-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९, दिनांक १४ मार्च, २०२४ 
सोबतचे “प्रपत्र - अ” 


अ.क्र वृत्त कामाचा तपशिल या शासन 
निर्णयान्वये 
वितरीत 
करावयाचा एकूण 
निधी (रु.लक्ष) 
7 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) । यावळ अभयारण्य, अनेरड॑म १५०.०० 
उपवनसंरक्षक (व.जी.) नाशिक अभयारण्य, कळसुबाई हरिचंद्र 
अभयारण्य विभागात निवासस्थान 
बांधकाम प्रकार -१ व प्रकार-२ 
२ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) । वनपाल व वनरक्षक यांचे करिता १२०.०० 
वनसंरक्षक व क्षेत्र संचालक, निवासस्थान बांधकाम प्रकार -१ व 
सहयाद्री व्याप्र राखीव कोल्हापूर । प्रकार -२ 
३ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) | वनरक्षक यांचे करिता निवासस्थान १२०.०० 
(व.जी.)ठाणे बांधकाम प्रकार -१ 
8 वनसंरक्षक (प्रा) यवतमाळ | Construction for Type |, Il lll, lV 290,00 
उपवनसंरक्षक, पुसद & VI Quarter 
षु वनसंरक्षक (प्रा) धुळे वनभवन, जळगांव प्रशासकीय १५०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे 
नि मुख्य वनसंरक्षक (प्रा, नाशिक मुख्य वनसंरक्षक (प्रा, नाशिक व २५०.०० 
त्यांच्या अंतर्गत इतर 
कार्यालयाकरिता एकत्रित इमारत 
बांधकाम करणे 
एकुण: १०००.०० 


VIVEK VIJAY 
HOSHING 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 

DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R50JA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db7 
55d4af91632f6cOb678e, postalCode=414001, 
st=MAHARASHTRA, 

serialNumber=3b 1afe499c80878329fbb0 1 7e4922f7356ccSedc 
76102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VIIAY HOSHING 

Date: 2024.03.14 13:25:45 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


